हंगाम २०१८-१९ मध्ये कापसाची रक्कम 
शोतकऱ्यांना अदा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य 
सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघास 
दुराव्यापोटी (बिनव्याजी) कर्ज मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक: कापूस -२०१८/प्र.क्र.३९/१०-स 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: १३ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा:- शासन निर्णय क्र.कापूस-२०१८/प्र.क्र.३९/१०-स, दिनांक ११/०२/२०१९ 


शुद्धीपत्रक - 

उपरोक्त वाचा मधील दिनांक ११/०२/२०१९ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ५ येथे नमूद 
“महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघास दुराव्यापोटी सन २०१५-१६,२०१६-१७ व २०१७- १८ 
साठी दिलेली रक्‍कम महासंघाने दिनांक ३१ मार्च,२०१८ पूर्वी शासनास परत करावी”याऐवजी “महाराष्ट्र राज्य 
सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघास दुराव्यापोटी सन २०१५-१६,२०१६-१७,२०१७- १८ व २०१८-१९ साठी 
दिलेली रक्‍कम महासंघाने दिनांक 39 मार्च,२०१९ पूर्वी शासनास परत करावी.”असे वाचावे. 


तसेच परिच्छेद क्रमांक -८ येथे नमूद “हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या कडील 
अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ४८१/२०१७ व्यय-२ दिनांक २६/१०/२०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
“याऐवजी” हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्याकडील अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ५९४/२०१८, 
व्यय-२, दिनांक २६/१०/२०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे.” असे वाचावे. 


सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०२१३१६२०४४१६०२ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Ghadyale 


Digitally signed by Ghadyale Sunanda 
Moha 


ou=" ext 
postalCode=400032, न shtra, 
2.5.4.20=fd89208cbc27 


Sunanda aan 
Mohanrao | उफ 
(सुनंदा मो. घड्याळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा, मुंबई-प्रथम/नागपूर -द्वितीय 
२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ, मुंबई. 
३) पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४) वित्त विभाग, (व्यय-२/अर्थोपाय/अर्थसंकल्प-१२), मंत्रालय, मुंबई. 
५) अभिधान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


६) निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

७) उप सचिव (रोख शाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) उप सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) अवर सचिव (१-स), अवर सचिव (१७-स), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) निवडनस्ती (का-१०-स). 


Sbe 


